सानुग्रह अनुदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (परिवहन) 
शासन आदेशा क्र. एमव्हीडी-०३१९/प्र.क्र.१२२/परि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९/९/२०१८. 
२) उप आयुक्त (लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांचे क्र.पआका/का.९/लेखाविभाग/ 
असाभा/जा.क्र.३३६५, दि.१४/३/२०१९ चे पत्र. 
3) कार्यालय प्रमुख तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,अमरावती यांचे जा.क्र.३७०/ आस्था/ 
प्रापका/अम/२०१९, दि.२२/१/२०१९ चे पत्र. 
४ कै.संतोष श्रीपतराव डाखोरे यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती श्रीमती वंदना संतोष डाखोरे यांचा 
दि.२९/११/२०१७ चा अर्ज. 


आदेठा 


उपरोक्त क्र.२ अन्वये उप आयुक्‍त (लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


व क्र.३ अन्वये कार्यालय प्रमुख तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती यांच्याकडून प्राप्त 


झालेल्या प्रस्तावासोबत क्र.४ येथे नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे 


त्यांना संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 


दि.२९/९/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुससार, कै.संतोष श्रीपतराव डाखोरे यांच्या 


नामनिर्देशित व्यक्‍तीस म्हणजे श्रीमती वंदना संतोष डाखोरे,पत्नी व कु.पोर्णीमा संतोष डाखोरे, मुलगी 


यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 


सदर सानुग्रह अनुदान शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा होण्यापूर्वी 


दि.१०/१०/२०१७ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर seal आदेशाच्या 


दिनांकापासून १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१९/प्र.क्र.१२२/परि-३ 


सदरचा खर्च “मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी १०३ 


अनुकंपा भत्ते(००)(०६)-परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 


(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 


सदरचा शासन आदेश वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे नमूद 


केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताक २०१ २९०४१६१७१७०९२३५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arjun Sampat Waghmod: 
it Of Maharasht: Home 
A | U Nn S a mM a t Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=ffa36f850da37bfbe62486d2bab04146cb40 
b5662724fae653d0947d157f6450, 
imber=ae0e4de46520602899a2201 5dac4a9c 


Wa g h mM (0 d e daae6d43: न क 43ecfce7, Ary 


Sampat Wag! 
Date: 2019.04.18 17:30:36 +05'30 


(अर्जुन सं.वाघमोडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

2) उप आयुक्‍त (लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना योग्य त्या 
कार्यवाहीस्तव. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी/ कोषागार अधिकारी. 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती. 

श्रीमती वंदना संतोष डाखोरे व कु.पोर्णीमा संतोष डाखोरे यांना माहितीस्तव प्रत. 

निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


